महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि १११९/प्र.क्र.७/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २२ जुले, २०१९ 
शासन आदेशा 


संदर्भ : १) या विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक १२.०६.२०१९ चे आदेशा 
2) सा.प्र.वि. शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१४, दिनांक ०९.०८.२०१६ 
३) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/१४, दिनांक २३.१२.२०१६ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलमांनुसार संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील आदेशान्वये मंत्रालयीन 
विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्या करण्यात आल्या आहेत. 


२. सदरहू आदेशातील काही अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागांनी अद्याप कार्यमुक्त केलेले नाही, तसेच काही 
विभागांनी अधिकाऱ्यांच्या बदलीस मुदतवाढ/स्थगिती/रद्द करण्याची विनंती या विभागास केली आहे. सदरहू 
विनंत्या अमान्य करण्यात येत आहेत. संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ येथील शासन परिपत्रक/ शासन निर्णयातील 
तरतूदीस अनुसरुन पुढील तक्त्यामध्ये नमूद कक्ष अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोरील रकाना क्रमांक ४ येथील 
विभागातून रकाना क्रमांक ५ येथील बदलीच्या विभागात रुजू होण्यासाठी दिनांक २२.०७.२०१९ A.) पासून 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे :- 


अ. | श्री/ | कक्ष अधिकार्‍्यां सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती नांव 
1१ | २ ३ a. षु 

१) श्री. अ.भि.मोरे सामान्य प्रशासन विभाग कृषी व पदुम विभाग 
२) श्रीमती | वृ.वि.नारिग्रेकर सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३) श्रीमती | मं.मं.साळवी सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग 
8) श्रीमती | वै.म.तांबे सामान्य प्रशासन विभाग कौडाल्य विकास विभाग 
4) श्रीमती | मी.सु.काळे सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
&) श्रीमती | नि.नि.जेतपाल सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
(9) श्रीमती | पू.प्रमानकर सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 
८) श्री. URI सामान्य प्रशासन विभाग सहकार पणन व वस्त्रोद्योग 
९) श्री. हु.अ.मुकादम गृह विभाग य॒ शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१०) श्री अ.ह.दम्मयावार गृह विभाग सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
qq) | श्रीमती | अ.ज.तामोरे कृषि व पदुम विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि १११९/प्र.क्र.७/१४-ब, दिनांक २२ जुलै, 2098 


अ. | श्री/ | कक्ष अधिकाऱ्यांचे सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती नांव 
१२) श्री. सु.ब.पाटील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
१३) श्री. सु.सु.सोनार वित्त विभाग जलसंपदा विभाग 
१४) श्री. मु.वि.पगारे वित्त विभाग कृषि व पदुम विभाग 
१५) श्रीमती | शोि.श.सावंत वित्त विभाग अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
१६) | श्रीमती | अ.स्व.सोनवणे वित्त विभाग नियोजन विभाग 
१७ | att. र.ना.खेतले सार्वजनिक बांधकाम विभाग निर्माण विभाग 
१८) | श्रीमती | रि.सु.दत्तराय जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१९) श्री. प्र.आ.बारगजे जलसंपदा विभाग गृह विभाग 
२०) श्री. आ.सु.आमले विधि व न्याय विभाग वित्त विभाग 
२१) श्री. शा.त्र्यं.जाधव विधि व न्याय विभाग गृह विभाग 
२२) श्री. ना.चं.इम अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक जलसंपदा विभाग 
संरक्षण विभाग 
२३) | श्रीमती | नी.गि.सं सहकार पणन व वस्रोद्योग विभाग गृह विभाग 
२४) | श्रीमती | heart सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग | विजा भज व इमाव कल्याण विभाग 
२५) श्री. सं.श.चौबळ उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग गृह विभाग 
२६) श्री. उ.ग.गवस मराठी भाषा विभाग महसूल व वन विभाग 
२७ श्री. अ.व.शिदे सामान्य प्रशासन विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२८) | श्रीमती | यो.सं.देसाई सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मृद व जलसंधारण विभाग 
२९) श्री. नि.शां.क्षिरसागर उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
३०) | Sf. अ.दऱ.पाटील जलसंपदा विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३१) श्री. ता.र.पवार ग्राम विकास विभाग वित्त विभाग 


सदर झासन Sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/9५७॥॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७२२१७२७४७५४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao 
=IN, 0=G 


. ° ig 
DN: c=IN, o=Government t OF 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae98% 105050f9180a8021798a5c1ed41ada8a72725a47b 


fo, 
serialNumber=54b11b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360173b682d6b6fc 
ra 


(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित कक्ष अधिकारी ( संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि १११९/प्र.क्र.७/१४-ब, दिनांक २२ जुलै, 2098 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, ( संबंधित 
मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

संचालक, लेखा व कोषागारे संचाळनाळय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी 
वल़भदास रोड, मुंबई-४०००१. 

आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, ( संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवड नस्ती- साप्रवि१४-ब 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


